आयुक्त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील भिक्षेकरी गृहातील ५२ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते 
३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२१/प्र.क्र.९/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ:- १ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, 

दिनांक ५ एप्रिळ, २००३ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१५ 

३) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१५/प्र.क्र.५/का-७-अ, 
दिनांक २ मार्च,२०१५. 

४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२०/प्र.क्र.११/का-७अ, 
दिनांक १६.०९.२०२०. 

५) उपआयुक्त (प्रशासन), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. 
मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदे/ २०-२१/का-१/५६३, दिनांक ०३.०२.२०२१. 

६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.१५.०२.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेवून आकृतीबंध शासन निर्णय, 
महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ५.४.२००३ अन्वये मंजूर केलेला आहे. सदर 
आकृतीबंधानुसार भिक्षा प्रतिबंधक शाखेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि. 09.08.2020 ते २८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील भिक्षा प्रतिबंधक शाखेतंर्गत 
कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांपैकी एकही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे आयुक्तालयाने 
संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक ०३.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार भिक्षा प्रतिबधक शाखेत कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या 
एकुण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.९/का-७-अ 


४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२११२३३७४२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, RAVINDRA ingen RANDRA STN 
SITARAM JARANDE Sigs 0, ण धा 
(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
४. सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
८. वित्त विभाग (का-६/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 
९. निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


भिक्षेकरी गृहातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२९/प्र.क्र.९/का-७अ, दिनांक : २२/०२/२०२९ सोबतचे विवरणपत्र 
कार्यालये व मंजूर पदे 


पदनाम वेतन वेतनश्रेणी पुरुष | भिक्षेकरी | भिक्षेकरी | शासकीय पुरुष भिक्षेकरी | भिक्षेकरी | भिक्षेकरी| बेगर्स वर्क एकूण 
स्तर भिक्षेकरी| स्विकार । गृह, Pad) कुष्ठधाम | भिक्षेकरी | स्विकार गृह. गृह कॅम्प 
गृह,चेंबूर | केंद्र केडगांव गृह केंद्र.पुणे | पिंपळपिसा | जांभूळ | माळशिरस 
नागपूर पुईकोलाड 
क्षक 


अधि! 


१ 
काळा लाजा लाडा काळा का कता का कता काचा 
४ ।परिचारिका ३५४००-११२४०० 

|. ae a |: |... ee ee ee 
ळे... | AD) (| (A CO 
।__'|. | ३ | ३१ |. _|._._.. |... |... रे 
Lee ee 
114 | || | १ | || |||. १___| 
a | | १ | | १ | || ||| 
Le Le |. |... "ह|. |; |: 
114 | १ | | || || |||. १___| 
"तकाची, a 1.) 


|... ee "& ee ae Sie 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM 
a DH CR. HARDER SITARAM JARANDE 
Cc 5 ह 
ae NENT OF MAHARASHTRA, OU 
४] Cc Ol 
JARANDE २ ७ ती 
(र. सि. जरांडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


